राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील अस्थायी 
पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र. इएसटी-१७१७/ प्र.क्र.४४/ राउशु-१, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२, 
दिनांक : १६ मार्च, २०२०. 
वाचा: 


Ee) 


) शासन निर्णय, गृह विभाग क्र. इएसटी २००२/प्र.क्र.९६/इएक्ससी-४, दि.०१.०१.२००३. 
) शासन निर्णय, गृह विभाग क्र. इएसटी-१७१७/प्र.क्र.४४/राउशु-१, दि.१९.१०.२०१९. 
) वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. पदनि २०१६/ प्र.क्र. ८/ १६/आ.पु.क., दि.१२.०२.२०२०. 


av AD 


शासन निर्णय: 


राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचा आकृतीबंध संदर्भाधीन दि.०१.०१.२००३ च्या शासन निर्णयान्वये मंजूर 
केलेला आहे. त्यानुसार राज्य उत्पादन शुल्क विभागासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या एकूण ३६०६ पदांपैकी १२२६ 
पदे अस्थायी आहेत. 


२. विभागाच्या आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच यापूर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर 
निर्माण करण्यात आलेल्या परंतु, ज्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आला नाही, SAM अस्तित्वात असलेल्या 
सर्व अस्थायी पदांना संदर्भाधीन दि.१९.१०.२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये दि.२९.०२.२०२० पर्यंत मुदतवाढ दिलेली 
होती. सदर अस्थायी पदांना दि.०१.०३.२०२० ते दि.३१.०८.२०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


३. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.१२.०२.२०२० च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय 
विभागाला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


8. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२००३१३१७३८३७५१२९ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by YUVRAJ BAYAJI AJETRAO 


DN: c=IN, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=a34e563dd43e83b04db3eb31230d59c1af4b6e29ee6c1f13e 


338b0ccd51689af, postalCode=400032, 
street=MANTRALAYA,MUMBAI, 


AJETRAO See cancer 
(यु. ब. अजेटराव) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२) सर्व विभागीय उप आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, 
३) सर्व अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, 
४) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र १/२, मुंबई / नागपूर. 


शासन निर्णय क्रमांकः इएसटी-१७१७/ प्र.क्र.४४/ राउझु-१ 


५) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

६) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

७) सह संचालक (लेखा), राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
८) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी . 

९) निवडनस्ती राउझु-१. 


HREREKRKKER 


पृष्ठ २ पैकी २ 


